SIDBI Cluster Development Fund 
(SCDF) योजनेंतर्गत सुक्ष्म लघु व 
मध्यम उद्योगांकरीता पायाभूत सुविधा 
निर्माण करण्यासंबंधी प्रकल्प राबविणे 
तसेच योजनेचे संनियंत्रण 
करण्याकरीता मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७/अर्थबळ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:-३०/०८/२०२३ 
प्रस्तावना :- 


सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगाच्या समूहांतील पायाभूत विकास करण्यासाठी राज्य झासनांना 
वित्तीय पुरवठा करण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सिडबी समूह विकास निधी (SIDBI Cluster 
Development Fund -SCDF) निर्माण करण्यासाठी विस्तृत अटी व शर्ती तयार केल्या आहेत. यामध्ये 
नागरी औद्योगिक क्षेत्र, यंत्र व साहित्य, सामायिक सांडपाणी प्रकिया प्रकल्प, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन 
केंद्र, कोल्डचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मार्केट यार्ड, गोदाम, वेअर हाऊस, सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग 
क्षेत्रातील व क्षेत्राला जोडणारे रस्ते व पुल इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश असून सदर उद्दिष्टांसाठी SIDBI 
Cluster Development Fund (SCDF) अंतर्गत कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित होते. दि.२८ जून, २०२३ 
रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 5॥98। Cluster Development Fund (SCDF) योजनेंतर्गत सुक्ष्म, लघुव 
मध्यम उद्योगांकरीता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे तसेच योजनेचे संनियंत्रण करण्याकरीता मुख्य 
सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यासंबंधी मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. राज्यांतील सुक्ष्म oY व मध्यम उद्योगांकरीता पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासंबंधी 
सिडबीद्वारे नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या (RIDF) धर्तीवर SIDBI Cluster 
Development Fund (SCDF) स्थापन करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी औद्योगिक क्षेत्र, 
यंत्र व साहित्य, सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन केंद्र, कोल्डचेन 
इन्फ्रास्ट्रक्चर, मार्केट यार्ड, गोदाम, वेअर हाऊस, सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रातील व 
क्षेत्राला जोडणारे रस्ते व पुल इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश आहे. सदर उदिष्टांसाठी SIDBI 
Cluster Development Fund (SCDF) अंतर्गत कर्ज घेऊन सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरीता 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७/अर्थबळ 


2. 


uy, 


&. 


या योजनेचे संनियंत्रण करण्याकरीता मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती 
गठीत करण्यात येत आहे. 


. सदर योजनेंतर्गत मंजूर कामांवर प्रथम संबंधित विभागाने स्वतःच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 


खर्च करणे अपेक्षित असून झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती कर्ज स्वरूपात SIDBI कडून करण्यात 
येणार आहे. 


. या योजनेंतर्गत अटी व शर्तीनुसार सिडबीकडे सादर करण्यात येणारे प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या व 


आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असणे आवश्‍यक आहे. व्याजाचा दर हा बँक दरापेक्षा १५० bps ने कमी 
असणार आहे. कर्जाची परतफेड सिडबीद्वारे विहित केलेल्या वेळापत्रकानुसार करावयाची 
आहे. 

सिडबीच्या SIDBI Cluster Development Fund (SCDF) अंतर्गत योजनांचे संनियंत्रण 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उच्चस्तर समितीचे गठन करण्यात येत आहे. 


१. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) - सदस्य 
३. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सदस्य 
४. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा)- सदस्य 
५. सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (उद्योग,ऊर्जा व कामगार)- सदस्य 
६. महाप्रबंधक,सिडबी, पुणे - सदस्य 
७. उप सचिव/सह सचिव (अर्थबळ, वित्त विभाग) - सदस्य सचिव 
समितीची कार्ये पुढीलप्रमाणे राहतील. 


१. SCDF योजने अंतर्गत चाळू असलेल्या कामांचा नियतकालिक आढावा घेणे. 

२. सुरु होणाऱ्या नवीन टप्प्यात समाविष्ट करावयाच्या योजना निश्चित करणे. 

३. योजनेच्या प्रस्तावित नियतव्ययाचे विभागनिहाय वाटप Bad करणे. 

४. प्रतिसाधित कर्ज मर्यादा निश्चित करणे. 

५. SCDF अंतर्गत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी विषयी धोरणात्मक बाबी संबंधात शासनास 
शिफारशी करणे. 


, सदर समितीने निश्चित केळेल्या विभागीय मर्यादा विचारात घेऊन संबंधित प्रशासकीय विभागाने 


प्रस्ताव प्रथम नियोजन विभागाकडे आवश्‍यक त्या छाननीसाठी सादर करावेत. सदर योजनेचे 
समन्वयन वित्त विभागामार्फत करण्यात येत असल्याने, नियोजन विभागाने सदर प्रस्तावाची 
काम निहाय छाननी करुन योग्य त्या अभिप्रायासह प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावेत. 
वित्त विभागामार्फत योग्य व समर्थनीय प्रस्ताव प्रचलित पध्दतीनुसार सिडबीकडे सादर 
करण्यात येतील. 


. सदर योजनेंतर्गत सिडबीसोबत सहमती करार (MoA) वेगळ्याने करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७/अर्थबळ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०८३०१६१७३१८३०५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH 
UMESHRAO GAIKWAD 
Date: 2023.08.31 15:24:31 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०)मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

११)मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान 

सचिव/सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

) मंत्रालयीन विभागांचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद), विधान भवन, मुंबई. 

१७) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा), विधान भवन, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१२ 
१३ 
१8 


१८)महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

२०) सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१) वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) निवड नस्ती - अर्थबळ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


